मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांना शासकीय 
निवासस्थानाचे वाटप करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१४१६/प्र.क्र.३३८/२३-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ डिसेंबर, २०१८. 


शासन निर्णय: 

श्री.विजय औटी, मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई यांना चर्चगेट येथील "सुनिती- 
qo", या शासकीय निवासस्थानाचे रिक्‍त होण्याच्या अधीन वाटप करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 
२. मा. उपाध्यक्ष महोदयांनी पदावरुन मुक्‍त झाल्यानंतर त्यांना वाटप केलेले वरील शासकीय 
निवासस्थान पंधरा दिवसांच्या कालावधीत रिक्‍त करुन देणे त्यांच्यावर बंधनकारक राहील. 


Qs सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१८१२३११६०२२८७२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sanjana Pradeep \ ५५५ 
Khopde माय 
(सं. प्र. खोपडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Sanjana Pradeep Khopde 
Governmet nt Of Mahi 


प्रति, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई- ४०० ००६. 

२. संबंधित मा. उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई ४०००३२. 

३. सर्व सन्माननीय संसद सदस्य, विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

४. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

५. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

६. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

७. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

८. मा. उपाध्यक्ष विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 

९. मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 
१०. मा. उप सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४०००३२. 
११. मा. विरोधी पक्षनेता, (विधान सभा) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई-४००३२. 
१२. मा. विरोधी पक्षनेता. (विधान परिषद) यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 
१३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१४१६/प्र.क्र.३३८/२३-अ 


१४. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 

१५. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२. 

१६. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

१७. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१८. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 

१९. संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

२०. सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२२. कार्यकारी अभियंता (सा.बां.), इलाखा शहर विभाग, बांधकाम भवन, २५,मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई- ९००००१. 

२३. उप अभियंता, पश्चिम (सा.बां) उप विभाग, मलबार हिल, मुंबई- ४००००६. 

२४. उप अभियंता, दक्षिण (सा.बां)उप विभाग, एम.टी.डी.सी. कार्यालयासमोर, मुंबई- ४०००२०. 

२५. उप अभियंता, मध्य (सा.बां)उप विभाग, वरळी, मुंबई - Yoo ०१८. 

२६. सामान्य प्रशासन विभाग/का.क्र.१८, २१, २२ व ३१ (राजशिष्टाचार). 

२७. निवड नस्ती. 


es 


es 


पृष्ठ २ पैकी २ 


